मत्स्यव्यवसाय तलाव ठेक्याने देण्याबाबतच्या 
दि. ३०.०६.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाची 
वस्तुस्थितीजन्य पडताळणी करण्यासाठी 
समिती स्थापन करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १७१/ पदुम १३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मार्च, २०१८ 
वाचा : 
शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि २०१६/ प्र. क्र. १७१/ पदुम १३, दि. ०४.१०.२०१७ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा मध्ये नमूद शासन निर्णयात समितीची रचनामधील अ. क्र. ४ येथील श्री प्रफुल्ल 
श्रीराम पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश भोई/ढिवर समाज सेवा संघ, १६-अ, जानपुर्ती कॉलनी, व्ही. एम. 
व्ही. रोड अमरावती 


याऐवजी 
श्री वासुदेव बाबुराव सुरजुसे, रा. रामनगर, राजुरा बाजार, ता. वरूड, जि. अमरावती असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१७२९४१२७०१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijay K. 
Chaudhari 
Date: 2018.03.22 17:32:16 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

७. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


८. श्री वासुदेव बाबुराव सुरजुसे रा. रामनगर, राजुरा बाजार, ता. वरूड, जि. अमरावती 

९. श्री प्रकाशराव मारोतराव लोणारे, मच्छिमार सहकारी संघ, संचालक महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई-२२, हरिभाऊ कोलते अपार्टमेंट, दि.प्रिमियर को-ऑप हाऊ.सोसायटी नंदनवन, 
नागपूर-४४००२४. 

१०.निवड नस्ती-पदुम १३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


